मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.१९/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५७/प्रशासन-१ 
दि.२३ सप्टेंबर, २०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
दि.२२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत 
चालू ठेवण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती तसेच 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २२७१ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २७६ पदे, 
जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदे अशा एकूण २५६० पदांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२३ 
पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी / सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “२०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, 
८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२३/प्र.क्र.१९/प्रशासन-१ 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२३१२१०२४३३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINDE VIKRAMSINGH ९२१५८५५११0 

S H | N D E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4,20=1fbca76d11ad25e383a0e28da21 5f01e12183c1bS65ddd2 


VIKRAMSINGH ततची 


ण अ rashtra, 
INumber=6F385E41 39AB144CAAF92B440B55068479C3789EA 
50EC85EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH 


P RA KAS H RAO PRAKASHRAO 


Date: 2023.03.23 12:15:47 +05'30° 


(विक्रमसिह प्र. शिंदे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 


प्रत : १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) कोषागार / उप कोषागार अधिकार, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 
४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२३/प्र.क्र.१९/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ on त्र 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत TUTE १८७६३९ 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्या आलेल्या त 
क्र. र्या या वा. पणे. शया पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये आवत्या त 
: द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ी 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ox | शि of 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ धोक्षक अभियंता, ८८ शिळ विग CC 
सा.बां.मंडळ, अमरावती 
३ Heth अभियंता, १०४ Ll ॥ | 20% 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
डु Wet अभियंता, ९८ a a ९८ 
सा.बां.मंडळ, यबतमाळ 
'एकूण २९४ pF 0___| | oe २९४ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ । दि.२८/०२/२०२३ ee os 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ वाक प 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पयत 
क्र. द्या पया ie eae ay पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये त 
: द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. aa | शिश | 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, ४४७ शिया शिका ४४७ 
सा.बां.मंडळ, अमरावती 
३ धोक्षक अभियंता, ६०९ ॥ | 16 ६०९ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
डु धोक्षक अभियंता, ४५३ शिका शिका ४५३ 
सा.बां.मंडळ, यवतमाळ 
एकूण १५०९ Fe Fe १५०९ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२३/प्र.क्र.१९/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२३ । दि.२८/०२/२०२३ spies दि.०१/०३/२०२२ 
तं ae. दि.२८/०२/२०२३ पासून 
अ. Roe Saale यत SIS घर्यंत मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या sae पर्यत 
क्र. eran Semi eae आलेल्या अस्थायी | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये वा ae य 
: झालेली घट । द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. : 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिश शशि शशि शिंग 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ धोक्षक अभियंता, १३० [7 a १३० 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ धोक्षक अभियंता, २०६ शिका ॥_ २०६ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
डु धोक्षक अभियंता, १०३ शिका | १०३ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण ४३९ |... > __| = 10 ४३९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ a प 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत FRAG | 2220010084 
* । कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्या आलेल्या aris 
क्र. Sate cide ee. ee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये व्या त 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ | शि ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ धोक्षक अभियंता, १६ शिंग 1 १६ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ धीक्षक अभियंता, ox [| शिका ox 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०८ ॥ | a of 
सा.बां.मंडळ, यवतमाळ 
'एकूण २९ Fe ai २९ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२३/प्र.क्र.१९/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२२ क्य 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ व हिता 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पड 
क्र. स्थायी पया तात्या ततव ख्या gee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये चात त्त दा 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट न पदांची 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिश शि शिक शशि 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ Mah अभियंता, ०१ na ०१९ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, OX man 1 | ow 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधोौक्षक अभियंता, of a शिश of 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण १३ pe pe १३ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३२ | दि.२८/०२/२०२२ क्य 
डौ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ fe रिव 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या oe 
क्र. क्य या sae. वाव त्याव तम पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये a प 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट पदांची 
संख्या 
g x 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. | शिश शिंग aa 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, १५५ शशि १९ १३६ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ८डॅ 1 3 | ०९ ७५ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधौक्षक अभियंता, ७० | ou ६५ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण 8३०९ pe 38 २७६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


